उप जिल्हाधिकारी संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांना कार्यरत पदावर मुदतवाढ 
देण्याबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन आदेश क्र. टिआरएफ-०६२३/प्र.क्र.१५२ (भाग-१/ई-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: ०६ सप्टेंबर, २०२३ 


संदर्भ:- १) महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ 
२) सामान्य प्रशासन विभाग अधिसूचना क्र.एसआरव्ही-२०२१/प्र.क्र.४९/कार्या-१२, दि.१४.०७.२०२१ 


शासन आदेशा:- 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ५ मधील तरतूदींनुसार खाली नमूद केलेल्या उप 
जिल्हाधिकारी संवर्गातील अधिका-यांना प्रशासकीय कारणास्तव कार्यरत पदावर सक्षम प्राधिका-यांच्या 
मान्यतेने मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


अ. | अधिकाऱ्यांचे नाव कार्यरत पदस्थापना बदली अधिनियम, २००५ मधील 

कः कलम ५ नुसार 

(१) (२) (३) (४) 

१) | श्री. अनिरुद्ध बक्षी उप विभागीय अधिकारी, | कार्यरत पदावर सन २०२३-२४या 
यवतमाळ वर्षाकरिता मुदतवाढ 


२. सदरील Bea तात्काळ अंमलात येत आहेत. 


3. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२३०९०६१६०५५५१११९ असा आहे. हे शासन आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by ZAMIR AHMED SHAIKH 

DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=bd9b39db 1f8efa7024db820b12b577501aa 
63b328fc3faed8b55bdbb9c7a9f99, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


SHAIKH sn rata somone चोही 
(ज. अ. शोख) 
शासनाचे सह सचिव 
प्रति, 
विभागीय आयुक्त, अमरावती. 
प्रत, 


« मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 


शासन आदेशा क्रमांकः टिआरएफ-०६२३/प्र.क्र.१५२ (भाग-१)/ ई-२ 


« मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

७ मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

© मा.मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

«७ अपर मुख्य सचिव (महसूल) यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
e संबंधित जिल्हाधिकारी. 

«७ प्रधान महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखा परीक्षा), मुंबई/ नागपूर. 
«७ संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

«७ संबंधित अधिदान व लेखा अधिकारी. 

e संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी. 

© संबंधित उप जिल्हाधिकारी (विभागीय आयुक्‍त, अमरावती यांचेमार्फत). 

७ सह सचिव (ई-२) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

«७ निवडनस्ती (ई-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


